राज्य सागरमाला समितीची स्थापना . 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीडीई-१११४/प्र.क्र.१७०/बंदरे-१, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: १५ ऑक्टोबर, २०१५. 


प्रस्तावना : 

केंद्रिय मंत्रिमंडळाने दि.२५/०३/२०१५ रोजी सागरमाला कार्यक्रमाची संकल्पना व 
कार्यान्वयनासाठी संस्थात्मक रचना याकरिता मंजुरी प्रदान केली. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत देशाच्या 
किनारपट्टीचा वापर आर्थिक विकासाकरीता करून घेण्यासाठी बंदर-विषयक पायाभूत सुविधांचा 
विकास करण्यात येणार आहे. अस्तित्त्वातील बंदरांचे आधुनिकीकरण व जागतिक दर्जाच्या नवीन 
बंदरांच्या विकासासाठीचे प्रकल्प समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.  मालवाहतूकीच्या दृष्टीने 
किनारपट्टीवरील बंदरांना देशातील अंतर्गत ठिकाणांशी जोडण्याकरीता रस्ते व रेल्वे जोडणी 
प्रकल्पांचाही अंतर्भाव सागरमालामध्ये आहे. याशिवाय किनारी व देशांतर्गत जलवाहतूक मार्गाचाही 
विकास करण्यात येणार आहे. तसेच, बंदर-विषयक पायाभूत सुविधांबरोबरच बंदरांच्या प्रभावक्षेत्रांमध्ये 
इंडस्ट्रीयल लॉजिस्टीक्स पार्क, वेअरहाऊसिग, उत्पादन केंद्रे, मेरीटाईम झोन्स अन्ड सर्व्हिसेस , स्मार्ट 
सिटी इत्यादींचा विकास करण्याचे नियोजन आहे. हे प्रकल्प प्राधान्याने सार्वजनिक-खाजगी सहभाग 
तत्वावर व शाक्य तेथे खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून राबविले जाणार आहेत. 

२. “सागरमाला”अंतर्गत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी व समन्वयासाठीची त्रिस्तरीय 
संस्थात्मक रचना आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाद्वारे दि.१३/०५/२०१५ रोजी नॅशनल सागरमाला ATA 
कमिटी (NSAC) स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये केंद्र शासनाच्या सर्व संबंधीत मंत्रालयांचे 
प्रभारी मंत्री व किनारी राज्यांचे मुख्यमंत्री/ मंत्री(बंदरे) यांचा समावेश आहे. ही समिती प्रकल्पासाठी 
सर्वसाधारण धोरणात्मक मार्गदर्शन व उच्चस्तरीय समन्वय करेल. सागरमाला को-ऑर्डीनेशन अन्ड 
स्टीअरींग कमिटी (5050) मध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व संबंधीत विभागांच्या सचिवांचा व मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, निती आयोग आणि अध्यक्ष, रेल्वे बोर्ड यांचा समावेश आहे. ही समिती केंद्र शासनाचे 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडीई-१११४/प्र.क्र.१७०/बंदरे-१, 


संबंधीत विभाग, राज्य शासन व प्रकल्प अंमलबजावणीशी संबंधीत सर्व संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचे 
काम करेल, तसेच प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा आढावा घेईल. 

३. महाराष्ट्राला ७२० कि.मी.चा समुद्र किनारा असुन त्याचा पूर्ण क्षमतेने विकास केल्यास 
राज्याच्या एकूण आर्थिक व सामाजिक विकासास मोठया प्रमाणात फायदा होणार आहे. त्यामुळे 
सागरमाला कार्यक्रम राबविणे राज्याच्या अत्यंत हिताचे आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या स्तरावर 
सागरमाला कार्यक्रमाचे समन्वयन, धोरणात्मक मार्गदर्शन व प्रकल्पांचा प्राधान्य क्रम निश्चिती इत्यादी 
करिता संबंधीत सर्व विभागांच्या प्रतिनीधींचा समावेश असलेली “राज्य सागरमाला समिती” माननीय 
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 
वरील प्रयोजन विचारात घेऊन राज्य सागरमाला समिती गठीत करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 


समितीची रचना 

मा. मुख्यमंत्री अध्यक्ष 

मा. राज्यमंत्री (बंदरे) उपाध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (बंदरे) सदस्य 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सा.बां.वि) सदस्य 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग) सदस्य 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (महसूल) सदस्य 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (पर्यटन) सदस्य 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड सदस्य सचिव 


२. या खेरीज ठराविक बैठकीसाठी इतर अधिका-यांना आवश्‍यकतेनुसार निमंत्रित करता येईल. 


३. कार्यकक्षा: या समितीचे कार्य सागरमाला कार्यक्रमाशी संबंधित बाबींपुरते मर्यादित राहील. 


४. समितीचे अधिकार: सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत कोणत्याही बाबी विषयी मार्गदर्शक तत्वे 
घालून देणे आणि सल्ला देणे; सागरमाला कार्यक्रमा अंतर्गत हाती घ्यावयाचे प्रकल्प निवडणे; अशा 
प्रकल्पांचा अंमलबजावणीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे; संबंधित विभागांमध्ये धोरणात्मक समन्वयन 
करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडीई-१११४/प्र.क्र.१७०/बंदरे-१, 


५. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने समिती करिता आवश्‍यक असलेले तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करुन 


द्यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१०१५१२०३४५८२२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


क Digitally signed by Vidyadhar 
Vidyad h ar Avinash Malegaonkar 
DN: CN = Vidyadhar Avinash 
Malegaonkar, C = IN, S = 


Avi n as h Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Officer On 
Special Duty 


M aleg aon kar Date: 2015.10.15 12:05:29 +05'30' 


वि. अ. मालेगांवकर 
विशेष कार्य अधिकारी (बंदरे), गृह विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

धु. 


प्रधान सचिव (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.प्रधान सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 

११.सचिव (पर्यटन), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती, बंदरे-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


